धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयासाठी जागा 
भाड्याने घेण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : सीएचसी ११२१/१०७/(६९/२१)/कार्या-१७. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ९ जुले, २०२१. 


वाचा:-१) शासन निर्णय,विधि व न्याय विभाग क्र.सीएचसी ११२१/१०७/(६९/२१)/कार्या-१७., 
दिनांक १४.०६.२०२१ 
2) धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. मालमत्ता शाखा/ /ध.आ.भ. 
कार्यालय स्थलांतराबाबत /२७१४/२०२१, दिनांक ०२.०७.२०२१. 


शुद्धीपत्रक - 

वाचा येथील दिनांक१४.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयामधील पहिल्या परिच्छेदातील 
दुसऱ्या ओळीमध्ये, “ धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयासाठी सस्मीरा , सस्मीरा मार्ग, वरळी, मुंबई - 
Yoo ०३० या संस्थेची ३२,१४८ चौरस फूट (built up area) APSA जागा ताबा घेतल्याच्या 
दिनांकापासून पाच वर्षाच्या कालावधीकरिता उपलब्ध करुन घेण्यास व त्याकरिता दरमहा 
रु. ५७,८६,६४०/- (अक्षरी रुपये सत्तावन्न लाख शहाऐंशी हजार TSA! चाळीस फक्‍त) + GSTSTAT 
करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. ” 
ऐवजी 
“ धर्मादाय आयुक्त कार्यालयासाठी सस्मीरा, सस्मीरा मार्ग, वरळी, मुंबई -४०० ०३० या संस्थेची 
३२,१४८ चौरस फूट (built up 8७8) क्षेत्रफळाची जागा ताबा घेतल्याच्या दिनांकापासून पाच 
वर्षाच्या कालावधीकरिता उपलब्ध करुन घेण्यास व त्याकरिता पहिले तीन वर्षाच्या 
कालावधीकरिता ( ३६ महिने ) मालमत्ता करासहित दरमहा रु. ५७,८६,६४०/-( अक्षरी रुपये 
सत्तावन्न लाख शहाऐंशी हजार सहाशे चाळीस फक्त) + GSTS करण्यास , तसेच पुढील दोन 
वर्षासाठी ( २४ महिने ) मालमत्ता करासहित दरमहा रु. ६६,५४,६३६ /- (अक्षरी रुपये सहासष्ट 
लाख चोपन्न हजार GERI छत्तीस फकत) + GST अदा करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. ” असे वाचावे. 
२ सदर शुद्धीपत्रक वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५९०/२०२१/व्यय-५, दि. २५ 
जून, २०२१ अन्वये प्राप्त मंजूरीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सीएचसी ११२१/१०७/(६९/२१)/कार्या-१७. 


3. सदर शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०७०९१६४८०४००१२ असा आहे. हे 
शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Nitin Virsen Jiwane 


one . 
N | | n V | [| Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 
De postalCode=400032, st=Mal if 
2! 
1 serialNui 
iwane पा 


harashtra, 
52b8F5b995089773c42d6ed2475cd061a337b724d47140 
1, 
1309000620: i 
Date: 2021.07.09 16:50:01 +05'30' 


(नितीन जिवने ) 
विधि सल्लागार -नि-सह सचिव 


=38da45fc182de9210d4220cd41371018a4d6f00892e5d1 
, Cn=Nitin Virsen Jiwane 


प्रति- 
१) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखापरीक्षा ), महाराष्ट्र-१ , मुंबई. 
2) धर्मादाय आयुक्त, धर्मादाय आयुकत कार्यालय, वरळी, मुंबई -४००१८ 
3) TART, सस्मीरा मार्ग, वरळी , मुंबई -४०० ०३० (द्वारा - धर्मादाय आयुक्त, धर्मादाय 
आयुक्त कार्यालय, वरळी, मुंबई -४०००१८) 
8) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६) वित्त विभाग (व्यय-५/ अर्थसंकल्प -११), मंत्रालय, मुंबई. 
७) कार्यासन अधिकारी ( कार्या-२३/कार्या-१), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) कार्यासन १७ -संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


